संदर्भ :- 


a “7. “५ 


श्री. तुषार मेहता, भारताचे सॉलिसीटर जनरल यांनी 
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 


बाजु मांडल्या प्रकरणी त्यांना व्यावसायिक फी मंजूर 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२३/प्र.क्र.२९/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, 2023 


१) मुख्य स्थायी समुपदेशी यांचे क्र.६२६/२०२२चे दि.०८.१२.२०२२ रोजीचेब पत्र. 
२) मुख्य स्थायी समुपदेशी यांचे क्र.५५९/२०२२चे दि.१७.१०.२०२२ रोजीचेब पत्र. 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त विषयी संदर्भिय पत्रान्वये मुख्य स्थायी समुपदेशी आणि सरकारी वकिल महाराष्ट्र 
शासन, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयाकडुन प्राप्त झालेल्या श्री. तुषार मेहता, भारताचे 


सॉलिसीटर जनरल यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मा. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी 


श्री. तुषार Fed, भारताचे सॉलिसीटर जनरल यांचे गृह विभागांतर्गत खालील एकुण ८ प्रकरणांमध्ये 
देयके अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे: 


अनु. केस क्रं. उपस्थिती वादीचे नाव रक्‍कम रुपये 
क्र. चचा 
दिनांक 

1. SLP (Criminal) | 14.10.20 | Krishnakant Bhagwan Vyavhare Vs | 4,40,000/- 
No.8129/2022 22 The State of Maharashtra 

2. Diary No. 15.10.20 | The State of Maharashtra Vs Mahesh | 4,40,000/- 

33164/2022 22 Kariman Tirki & Ors. 

3. Diary No. | 14.10.20 | The State of Maharashtra Vs Mahesh | 4,40,000/- 
33 164/2022 22 Kariman Tirki & Ors. 

4. Diary No. | 26.09.20 | Anil Vasantrao Deshmukh Vs The | 4,40,000/- 
2884 1/2022 22 State of Maharashtra 

5. SLP (Criminal) | 16.11.20 Krishnakant Bhagwan Vyavhare Vs_ | 4,40,000/- 
No.8129/2022 22 The State of Maharashtra 

ia SLP (Criminal) | 25.11.20 | Anant Thanur Karmuse Vs. The State | 4,40,000/- 
No.9906/2022 22 of Maharashtra 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२३/प्र.क्र.२९/पोल-१० 


7. M.A. 29.11.20 | Ketan Kantilal Seth Vs The State of | 4,40,000/- 
No. 1935/2022 in | 22 Maharashtra 
T.P. (Criminal) 
No.333- 
348/2021 
Total 30,80,000/- 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(00)908, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. सदर देयके अदा करण्यास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अथवा त्यांनी 
प्राधिकृत केळेल्या अधिका-यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. ३ व ४ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१४१५५९४६३४२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
BHIVRAJ PAWAR : 


(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई / नागपूर 
५. जिल्हा लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. मुख्य स्थायी समुपदेशी आणि सरकारी वकिल महाराष्ट्र शासन,महाराष्ट्र सदन,नवी दिल्ली 
८. ASA. तुषार मेहेता, ऑफिस क्र. एस.इ.-१२९, लॉ ऑफिसर्स चेंबर, दुसरा माळा 
नवी दिल्ली-११०००१ 
९. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


